सहायक नगर रचनाकार (पदविकाधारक) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर रचनाकार 
(पदविकाधारक) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.२१६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२. 


वाचा :- १) नगर विकास विभाग, शासन आदेडा क्रमांक : पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.२१६/नवि-२७(३), 
दि.०२.०८.२०२१ 
२) मुख्याधिकारी, कराड नगर परिषद, कराड यांच्या जा.क्र.नं नपा/६०२०२१००००३५२१, 
दि.०४.०८.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार यांना नगर 
रचनाकार (पदविकाधारक) (गट-अ/राजपत्रित) (वेतनश्रेणी : एस-२० : ५६,१००-१,७७,५००) या पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शासन आदेश दि.०२.०८.२०२१ अन्वये पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर 
पदोन्नती आदेशातील सदर आदेशातील अ.क्र. वर नमूद श्री.ज्ञानेश्वर रामचंद्र शिंदे यांची नगर रचनाकार, 
वि.यो.वि.घ., कराड या पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव श्री.ज्ञा.रा.शिंदे 
यांना अन्य ठिकाणी पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन आदेठा :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील, श्री.ज्ञानेश्वर रामचंद्र शिंदे यांना 
शासन आदेडा दि.०२.०८.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत अंशात: बदळ करुन 
सुधारित पदस्थापना पुणे महसुली विभागातील नगर रचनाकार, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका 
(प्र.नि.) या पदावर देण्यात येत आहे. 


०२. श्री.ज्ञा.रा.शिंदे यांची सेवाज्येष्ठता शासन आदेशा दि.०२.०८.२०२१ नुसार कायम राहील. 


०३. शासन आदेश दि.०२.०८.२०२१ मधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१३२०/प्र.क्र.२१६/नवि-२७, 


०४. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५३११६५३२९५४२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


V ij a y Ka r b h a ri Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 4 meal 
Chaudhari a oe 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 
प्रत :- 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. आयुक्त, सांगळी-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, सांगली. 
१७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
१८. संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१९. सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 
२०. मुख्याधिकारी, कराड नगर परिषद, कराड. 
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 
२३. निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


